नदीजोड अंतर्गत जुवार्डी कच्चा बंधारा ते गुढे पाझर 
तलाव ता.भडगांव जि.जळगांव सा. क्र. ० ते ३६६० मी. 
चे भरण कालव्याच्या कामास रुपये रु.३१२.११ लक्ष 
किंमतीस प्रथम सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१८/(२७९/२०१८)/ळलपा 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:-२९/०३/२०२३ 


१) जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव यांचे पत्र क्र.जिनिस/जिवायो/नदीजोड/ 
सुप्रमा/२०१७-१८/संस-५/२०८३, दिनांक १२/१०/२०१७. 

२) जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव यांचे पत्र क्र.जिनिस/जिवायो/नदीजोड/ 
सुप्रमा-शेरेपूर्तता/संस-५/२०१९/१७५४, दिनांक २०/१०/२०२०. 

३) राज्यस्तरीय तांत्रिक सछ़लागार समिती, नाशिक यांचे पत्र जा.क्र.रातांसस-(१)/(कक्ष-१/६६०/२०२२, दिनांक 
०२/०८/२०२२ 

8) कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव जा.क्र.कासं/तापाविम/प्रश्ञा-५/ 
३५५१/सन-२०२२ दिनांक ०८/०९/२०२२. 


प्रस्तावना:- 

नदीजोड अंतर्गत पाझण डावा कालव्याचे पाणी जुवार्डी कच्या बंधाऱ्यात सोडणे व जुवार्डी कच्चा बंधाऱ्यापासुन 
सा.क्र. ३६६० मी. अंतरावर असलेल्या गुढे पाझर तलावात सोडणे. यामुळे भडगाव तालुक्‍यातील दुष्काळी भागातील 
पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी मौजे जुवार्डी, गुढे गावातील सिंचनासाठी पोहोच कालव्याचे काम करण्यात आले 
आहे. सदर योजनेअंतर्गत गिरणा धरणातुन वाहुन जाणारे (पाझण डाव्या कालव्याचे)अतिरीक्त पाणी पाझण डाव्या 
कालव्याद्वारे FAAS कच्चा बंधाऱ्यात ता.भडगांव मध्ये सोडणे समाविष्ठ आहे. सदर योजनेअंतर्गत नव्याने पाणीसाठा 
करणे समाविष्ठ नाही. शासन निर्णय क्र.संकीर्ण/२०१७/(१८७/२०१७) ल.पा.-१ मंत्रालय, मुंबई दिनांक 
२३/०८/२०१७ अन्वये नव्याने प्रस्तावित योजनांसाठी पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र घेणे अपेक्षित आहे. सदर योजनेचे 
कार्यरंभ आदेश-सन २००८-०९ मधील असुन काम अंतिम झालेले आहे, त्यामुळे नव्याने पाणीसाठा होत नसल्याने 
प्रमाणपत्राची आवऱ्यकता नाही. 


जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हानियोजन समिती, जळगांव यांचे पत्र क्र.जिनिस/जिवायो/०८-०९, 
दिनांक २५/०२/२००९ अन्वये रू.१३५.२२ लक्ष किंमतीस दरसूची सन २००८-०९ नुसार मुळ प्रशासकीय मान्यता 
दिलेली होती. संदर्भाधीन पत्रान्वये जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हानियोजन समिती, जळगांव यांनी 
Gas! कच्चा बंधारा ते गुढे पाझर तळाव ता.भडगांव जि.जळगांव सा. क्र. ० ते ३६६० मी. चे भरण कालव्याच्या 
कामास रुपये रु.३१२.११ लक्ष किंमतीस प्रथम सुधारीत प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबतचा प्रस्ताव दरसूची सन 
२००८-०९ व मजिप्रा दरसूची सन २०१३-१४ नुसार शासनास मान्यतेस्तव सादर केला होता. 
यासाठी योजनेचे सन २००८-०९ व मजिप्रा दरसूची सन २०१३-१४ वर आधारीत रु.३१२.११ लक्ष इतक्या 
किंमतीचा प्रस्तावावर संदर्भाधीन क्र.३ अन्वये “रू.५ कोटी किंमती पेक्षा कमी किंमतीचे अंदाजपत्रकांना राज्यस्तरीय 
तांत्रिक सल्लागार समिती कार्यालय करित असलेल्या छाननी प्रमाणे महामंडळस्तरावर छाननी करून सदर छाननी 
अहवालासहित कार्यकारी संचालक यांच्या शिफारशीने थेट शासनास सादर करावेत. त्याप्रमाणे प्रस्ताव संदर्भाधीन 
क्र.४ नुसार प्राप्त झाला होता. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१८/(२७९/२०१८)/लपा 


या योजनेच्या किमतीत झालेली वाढ ही पुढील बाबींमुळे झाली आहे भुसंपादन किंमतीतील वाढ हि भूसंपादन 
कायदा सन २०१३ मुळे झालेली आहे, हेड रेग्युलेटर, आरएचटी वर्क्स मधील वाढीमुळे तसेच रस्ते-पुल व माती 
कामातील बचत इत्यादीमुळे झालेली आहे. प्रकल्पास दरसूची सन २००८-०९ व मजिप्रा दरसूची सन २०१३-१४ वर 
आधारित रु.३१२.११ लक्ष इतक्या किंमतीस प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय खालीलप्रमाणे 
घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 


नदीजोड अंतर्गत जुवार्डी कच्चा बंधारा ते गुढे पाझर तलाव ता.भडगांव जि.जळगांव सा. क्र. ० ते ३६६० मी. 
चे भरण कालव्याच्या कामास दरसूची सन २००८-०९ व मजिप्रा दरसूची सन २०१३-१४ वर आधारित रु.३१२.११ 
लक्ष (तीन कोटी, बारा लक्ष व अकरा हजार फक्त) इतक्या किंमतीस खालील अटींच्या अधीन राहून प्रथम सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. प्रकल्पाचा उपशिर्ष निहाय तरतूदींचा गोषवारा परिशिष्ट - "अ" मध्ये 
सोबत जोडला आहे. 

१) सदर योजना पूर्ण झालेली असल्यामुळे योजना सिंचन व्यवस्थापणाकडे हस्तांतरीत करण्याची कार्यवाही 
पूर्ण करावी. 

२) प्रकल्पाची अंमलबजावणी करतांना प्रचलित शासन निर्णय, नियम, ७७७ तत्वे, वित्तीय मर्यादा, विहित 
निविदा कार्यपध्दती यांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी. 

३) प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याच्या निर्णयामुळे या प्रकल्पाबाबत सुरु असलेल्या अथवा भविष्यात 
उद्भवणाऱ्या विभागीय चौकशीच्या कार्यवाहीस कोणतीही बाधा पोहचणार नाही, ती कार्यवाही तज्लीच चालू 
ठेवावी. 

४) संपूर्ण प्रकल्प हा प्रस्तावित प्रथम सु. प्र. मा. किंमतीच्या मर्यादेत पूर्ण करावा. 

५) सुधारित प्रशासकीय मान्यता म्हणजे अहवालातील तांत्रीक बाबी अथवा निविदाविषयक क्षेत्रीय स्तरावरील 
निर्णयास किंवा झालेल्या क्षेत्रीय अनियमिततेस मान्यता गृहीत धरली जाणार नाही. तसेच सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता देणारे प्राधिकारी हे झालेल्या क्षेत्रीय निर्णयास व अनियमिततेस जबाबदार नसतील 
याबाबतची जबाबदारी निर्णय घेणाऱ्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांची राहील, stan तांत्रीक व निविदा विषयक 
प्रकरणांची तपासणी त्यावेळी प्रचलित शासन निर्णयानुसार करणे आवश्यक राहील. 


या योजनेच्या कामावरील खर्च मागणी क्रमांक “0-४०, २७०२ लहान पाटबंधारे, ०१ भूपृष्ठ जल ८०० इतर 
खर्च (४४) जिल्हा योजना-जळगांव (४४) (०५) नद्या व कालवे जोडून भूजल पातळी वाढविणे २७०२८०१६-२७, लहान 
बांधकामे” या लेखात्ीर्षाखाली खर्ची घालावा व मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


नियोजन विभागाच्या क्रमांक ससमा-२०१०/प्र.क्र. ४८(भाग-१) का १४६१, दिनांक ११/०६/२०१८ नुसार 
रुपये १५ कोटी किंमतीच्या खालील प्रत्येक कामास मंजूरी देण्याचे अधिकार संबंधित प्रशासकीय विभागास 
आहेत.सदर शासन निर्णयात दिलेल्या अधिकारानुसार जलसंपदा या प्रशासकीय विभागाच्या तसेच मा.उप 
मुख्यमंत्री (जलसंपदा) यांच्या मान्यतेने सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


या योजनेस प्रदान करण्यात आलेली प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता लपा कार्यासनाच्या प्रशासकीय 
मान्यता नोंदवहीत २४९ या अनुक्रमांकावर नोंदविण्यात आली आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१८/(२७९/२०१८)/ळलपा 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३०३२९२००००५८४२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. AMOL BAPURAO Bt tices meee 


॥४ = AMOL BAPURAO FUNDE, C = IN, 
= Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, OU = WATER 
F U N D E RESOURCES DEPARTMENT 
Date: 2023.03.29 20:39:45 +05'30" 


(अमोल फुंदे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
सहपत्र :-परिशिष्ट "अ 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
४. सर्व मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
५. मा.विरोधी पक्ष नेते, विधानसभा / विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
७. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
८. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. सचिव (लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. कार्यकारी संचाळक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव. 
१४. महासंचालक, संकल्पचित्र, प्रशिक्षण, जलविज्ञान, संशोधन व धरण सुरक्षा, नाशिक. 
१५. जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, जळगांव. 
१६. आंतर वित्त सल्लागार व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१७. मुख्य अभियंता (जसं), तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव. 
१८.उप सचिव (निवसं), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१९. अधीक्षक अभियंता, जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव. 
२०. अर्थ शाखा -१ व २, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२१. ल.पा. कार्यासन (संग्रहाथी. 


ae 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१८/(२७९/२०१८)/लपा 


परिशिष्ट-अ 
नदीजोड अंतर्गत जुवार्डी कच्चा बंधारा ते गुढे पाझर तलाव ता.भडगांव जि.जळगांव सा. क्र. ० ते ३६६० मी. 
चे भरण कालव्याच्या कामास प्रथम सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत. 
शासन निर्णय क्रमांकः शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१८/(२७९/२०१८)/ळपा, मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक:-२९/०३/२०२३ 


प्रथम सुप्रमा 
मुळ प्रमा दरसूची 
रि = A झाळेली वाढीची 
डड aa दरसूची सन २००८-०९ मि जोती वाढीची 
क्र. बाब मली . / ae 
सन २००८-०९ व मजिप्रा = टक्केवारी 
वि वा .लक्ष 
.लक्ष सन २०१३-१४ 
रु.लक्ष 
| बी-भुसंपादन ८.०५ १८२.३८ १७४.३३ | १२८.९२% 
२ | डी- हेड रेग्युलेटर १.०६ ५.८१ ४.७५ ३.५१% 
3 Up- आरएचटी sak saree amine seit 
वर्क्स . री SY . 0 
४ ।जी-रस्तेव पुल १६.०१ ३.९५ -१२.०६ | -८.९२% 
५ | एल-मातीकाम ८५.०१ (98.93 -५.०८ -३.७६% 
एकूण १३५.२२ ३१२.११ १७६.८९ । १३०.८१% 


Digitally signed by AMOL BAPURAO FUNDE 
AMOL BAPURAO 0८५०१५ 
FUNDE 


MAHARASHTRA, OU = WATER 
RESOURCES DEPARTMENT 
Date: 2023.03.29 20:40:00 +05'30' 


(अमोल फुंदे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


